लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा (मुख्यालय- वाटुर) व जालना 
पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, वाटुर फाटा, या उपविभागीय 
कार्यालयांचे मुख्यालय स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.५२/२०१८/आ.(प्रशि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०२ ऑगस्ट, २०१८. 
प्रस्तावना - 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद व अधीक्षक 

अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद या दोन मंडळ कार्यालयांच्या अधिपत्याखाली 
कार्यरत अनुक्रमे जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, TSX फाटा व लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा 
(मुख्यालय वाटुर) ही दोन उपविभागीय कार्यालये प्रशासकीय कारणास्तव वाटुर फाटा येथील 
कार्यरत मुख्यालयाच्या ठिकाणाहून जालना जिल्ह्यातील परतुर व मंठा या ठिकाणी स्थलांतरीत 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद या मंडळ 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, वाटुर फाटा हे 
उपविभागीय कार्यालय परतुर येथे व अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद 
या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा (मुख्यालय वाटुर) 
हे उपविभागीय कार्यालय मंठा येथे प्रकल्पिय कामांवरील संनियंत्रणाच्या व प्रशासकीय सोयीच्या 
दृष्टीने स्थलांतरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे होणाऱ्या बदलास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


(अ) जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, वाटुर फाटा व लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा 
(मुख्यालय वाटुर) ही दोन उपविभागीय कार्यालये अनुक्रमे परतुर व मंठा मुख्यालयी 
अस्तित्वातील मूळ कार्यभार व मंजूर आस्थापनेसह कार्यान्वित करण्यात यावीत. 

(आ) परतूर व मंठा मुख्यालयी स्थलांतरीत केलेल्या उपविभागीय कार्यालयांसाठी शासकीय 
इमारतीची व्यवस्था होईपर्यंत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार व 
दराने सदर कार्यालये पर्यायी व्यवस्थेने भाडे तत्वावरील खाजगी इमारतीच्या जागेत 
मर्यादित कालावधीसाठी कार्यान्वित करावीत व शासकीय जागेत २ वर्षाच्या आत 
स्थलांतरीत करावीत. 

(इ) कार्यरत उपविभागीय कार्यालयांमधील साहित्याचा वापर कार्यालयीन वापरासाठी 
करण्यात यावा. 

(ई) स्थलांतरीत उपविभागीय कार्यालयांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक नियंत्रणात कोणताही 
बदल करण्यात आलेला नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.५२/२०१८/आ.(प्रशि) 


डर 


यान्वये मंजूरी दिल्याप्रमाणे संबंधित उपविभागीय कार्यालये परतुर व मंठा मुख्यालयी 


कार्यान्वित होईल यादृष्टीने मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद व मुख्य अभियंता व 
मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद यांनी आवश्‍यक ती सर्व कार्यवाही त्वरेने पूर्ण करावी. 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०२१५१०५४२४२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ih d by i ki 
Sunil शितल हवाच ही rato 
=Wate 


ou=Water Resources Department, 
;talCode=400032, st=Mah. ht 
Ga n g a la m 5.420 ‘8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb 
2e3f823a285cfade8149e690564bc 1 3f6, 
=Sunil G Gi ki 
Gangarkar Seemed 
(सु. गं. गांगरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद / विधानसभा) 

मा. विधानपरिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य (सवी 

प्रधान सचिव (जसंप्र व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर (लेखा परीक्षा) 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक (OTHRS) 
सर्व कार्यकारी संचालक (सर्व महामंडळ कार्यालये) 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव (आस्था.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


OS Si ee oe SS 


oOo ~ 
0. 


wero आल Se अकळ“ . ऑ्टीह आक, . अडते 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
AY 
१६ 
१७ 
१८ 


२२ 
२३ 
ऱ्ह 
२५ 


वू. कती . अकल. “ककल, . क , खळी . कळक कक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.५२/२०१८/आ.(प्रशि) 


२६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 

२७ अधीक्षक अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद. 

२८) अधीक्षक अभियंता, ई प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. (उविभागीय कार्यालयाच्या 
मुख्यालय बदलाची आवऱ्यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

कार्यकारी अभियंता, जालना पाटबंधारे विभाग,जालना. 

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जालना. 

उपअभियंता, जालना पाटबंधारे उपविभाग क्र.४, वाटुरफाटा, ता.परतुर, जि.जालना. 
उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उपविभाग, मंठा (मु.वाटुरफाटा). 

सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संग्रहार्थ (आ.प्रशि.) 


३० 
३१ 
३२ 
33 
38 
३५ 


डिक el कक 


KKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


